अवर सचिव संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः असज्ये-१२२४/प्र.क्र.०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक क्र.असज्ये १२२२/प्र.क्र.१०३/का.१४, दिनांक 03.02.2023 


शासन परिपत्रक :- 


अवर सचिव संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. उप सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीची सन २०१६-१७ ची निवडसूची सुधारित 
झाल्याने अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीची सन २०१६-१७ ची नियमित निवडसूची सुधारित करण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने, दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीतील खाळी नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ येथील ज्येष्ठता दिनांकामध्ये बदल होत असून, संबंधितांचा सुधारित 
ज्येष्ठता दिनांक स्तंभ ६ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सदर नियमित दिनांक हे ज्येष्ठतेसाठी मानीव दिनांक 


आहेत. 
अ.क्र. | ज्ये. नांव विभागाचे नांव येष्ठता दिनांक | ज्येष्ठता दिनांक 
क्र (पूर्वीचा) (सुधारित) 

१ | २ ३ 1 अ) 4 & 

१ | २५३ श्री. स.शि.भारतीय (माळी) उऊवकावि ०३.०९.२०१६ । ०१.०९.२०१६ 
२ | २५४ | श्रीमती | ज.मि.निकुंभ उऊवकावि ०३.०९.२०१६ | ०१.०९.२०१६ 
३ । २५५ [श्री । ग.भि.गुरव साप्रवि ०३.०९.२०१६ | ०२.०९.२०१६ 
४ | २५६६ श्री प्रववि.पाटील साबांवि ०३.०९.२०१६ | ०२.०९.२०१६ 
५ | 240 श्री वि.शे.बो शाशिवक्रिवि ०३.०९.२०१६ | ०२.०९.२०१६ 
६ | २५८ श्री आ.ना.भो शाशिवक्रीवि ०१.१०.२०१६ | ०२.०९.२०१६ 
७ । २५९ | श्रीमती | य.ध.जाधव विवि ०२.१०.२०१६ । ०३.०९.२०१६ 
८ | २६० | श्रीमती | सु.धो.पवार पवसांकावि ०१.११.२०१६ | ०३.०९.२०१६ 
९ | २६१ श्री न.रा.वाठ नविवि ०२.११.२०१६ | 0३.०९.२०१६ 
१० । २६२ श्री भ.मा.सावंत आविवि ०१.१२.२०१६ | ०१.१०.२०१६ 
११ | २६३ | श्रीमती | नं.मा.राऊत मराठी भाषा ०२.१२.२०१६ । ०२.१०.२०१६ 
१२ | २६४ | श्रीमती | रो.दि.कदम-पाटील साआवि ०३.१२.२०१६ | ०१.११.२०१६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असज्ये-१२२४/प्र.क्र.०३/प्रशा-१(का.१४) 


२. तसेच, सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्रीमती रो.दि. कदम-पाटील (ज्ये.क्र.२६४) यांचेनंतर पुढील 
अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येत असून त्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ८ येथे दर्शविलेला ज्येष्ठता दिनांक 


देण्यात येत आहे:- 

अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्याचे नांव प्रवर्ग | जन्म दिनांक | सेवानिवृत्ती विभागाचे नांव | ज्येष्ठता 
क्र. क्र. दिनांक दिनांक 
pa २ ३ ४ | 4 द Le ८ 

१ । २६५ [श्री अ.शा.मांडे  ।इमाव | २०.०५.१९७७ | ३१.०५.२०३५ | मवववि ०२.११.२०१६ 
२ | २६६ श्री ।'सं.वि.रोकडे | इमाव | ०३.०८.१९७६ | ३१.०८.२०३४ | नियोजन १०.११.२०१६ 
3 । २६७ [श्री ।म.गो.महाळे | इमाव | ०१.०६.१९७६ | 39.04.2038 | जलसंपदा ०१.१२.२०१६ 
४ | २६८ | श्रीमती |व.गु.देशामुख | भज-ड | ०६.०४.१९७२ | 30.08.2030 | कृषिवपदुम | ०२.१२.२०१६ 
५ | २६९ श्रीमती सु.मो.घड्याळे खुला | २६.०१.१९७७ | 39.04.2034 | सान्यावविसवि | ०३.१२.२०१६ 


३. सर्वमंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. तसेच, संबंधित विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११७४९२९५२०७ हा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
Vi N AYA K ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63 142b6a94941 défa6 
ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899 
B A B U R AO M A N F F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2024.03.01 17:58:40 +05'30' 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


